महाराष्ट्र राज्यात Science City उभारण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पक्षेप २०२३/प्र.क्र.८८/२९, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या स्थायी समितीची १३ वी बैठक गांधीनगर, गुजरात येथे शनिवार, 
दि.१५.०४.२०२३ रोजी संपन्न झाली. सदर बैठकीमध्ये प्रथमच उत्कृष्ट कार्यपध्दती (Good Practice) 
बाबत PPT सादर करण्याबाबत पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेचे सदस्य असलेल्या सर्व राज्य व केंद्र शासित 
प्रदेश यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य , गुजरात, गोवा या राज्यांनी आणि 
दिव, दमण, नगर हवेली या केंद्र शासित प्रदेश यांनी त्यांचेकडील असलेली उत्कृष्ट कार्यपध्दती 
(Good Practice) बाबत PPT सादर केली. उपरोक्‍त सादर केलेल्या उत्कृष्ट कार्यपध्दती (Good 
Practice) बाबतच्या PPT मधील गुजरात राज्याने सादर केलेल्या PPT पैकी Science City बाबतची 
PPT उल्लेखनीय होती. या Science City मध्ये विज्ञानाविषयी प्रबोधन करण्याबाबत वेगवेगळे साहित्य 
ठेवण्यात आले असून इतरही विज्ञान विषयी संदर्भात विविध उपकरणे विकसीत करण्याबाबत 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामध्ये भारतातील नामांकित विज्ञान संस्था देखील सहभागी आहेत. 
गुजरात राज्याने उभारलेल्या Science City च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातदेखील तशीच Science 
City स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्रातील मुलांमध्ये विज्ञानाविषयी आवड / जिज्ञासा निर्माण करण्यासाठी Science 
City महाराष्ट्रात उभारणे फायद्याचे ठरेल. यासाठी मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली सचिव 
समितीचा एक अभ्यासगट पुढीलप्रमाणे स्थापन करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव/पदनाम पद 

।१__ | मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

३ प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

४ प्रधान सचिव (न.वि.-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

4 प्रधान सचिव (न.वि.२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

9 प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


२. सदर अभ्यासगट गुजरात राज्याने उभारलेल्या 5०86108 City ला भेट देवून त्यांचा अहवाल 
एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पक्षेप २०२३/प्र.क्र.८८/२९ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१५४९४१५२०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VITTHAL DATTATRAY ण मता 


5.4.20=91203183610b8b49 1083c57020a7b10ec5090c3bdc9c99c8efa3f2 
550d7d6dba, postalCod hi 


-400032, st: 
B H A S KA R rialNumber=4B40933BF4EACC8396B58075245383763AD 1FF54439FD34 
8199F9B3896BF3610, cn=VITTHAL DATTATRAY BHASKAR 


Date: 2023.07.07 15:51:44 +05'30' 


(विठ्ठल दत्तात्रेय भास्कर) 
अवर सचिव 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मलबार feos, Hag 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई, 
३. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र. व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (न.वि.-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (न.वि.-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उप सचिव,कार्यासन-२९,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३.निवडनस्ती/कार्यासन-२९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


